सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था,औरंगाबाद 
नियामक मंडळाची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय- २०२०/प्र.क्र.४४ /का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ४ जून, २०२१. 
वाचा :- 
१) झासन निर्णय क्रमांकःएसएसबी-२०७६/७८९०/२८, दिनांक १३.०८.१९७६. 
२) शासन निर्णय क्रमांक:एसपीआय-२०१३/(प्र.क्र.८७/१३)/२८, दिनांक ३१.०८.२०१५. 
) 
) 


3) शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय- 2020/9. H.88 /का.२८, दिनांक ०८.०७.२०२०. 
४) शासन शुद्धीपत्रक क्र.एसपीआय-२०२०/प्र.क्र.४४/का.२८, दि.२५.०९.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


सामान्य प्रशासन विभाग (माजी सैनिक कल्याण) च्या अधिनस्त सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण 
संस्था, औरंगाबाद कार्यरत आहे. या संस्थेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “ सैनिकी 
सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद नियामक मंडळाची” स्थापना दिनांक १३ ऑगस्ट, १९७६ च्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आळी आहे. सदर नियामक मंडळाची पुनर्रचना शासन निर्णय 
क्र.एसपीआय-२०१३/(प्र.क्र.८७/१३)२८, दिनांक 39 ऑगस्ट,२०१५ अन्वये करण्यात आली होती. 
सदर मंडळावरील ६ अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या संदर्भाधीन दिनांक ०८.०७.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यांत आल्या होत्या. सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद नियामक 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या संस्थेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, 
संस्थेत प्रवेश देण्यासाठी मुलांची निवड करण्यासंदर्भात कार्यपध्दती ठरविणे व शासनाने नियामक 
मंडळाकडे सोपविलेली कामे पार पाडण्यासाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद नियामक 
मंडळाची पुनर्रचना या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत असून सदर मंडळावर खालील व्यक्तींची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१) श्री. व्ही. जी. पाटणकर, निवृत्त ले. जनरल अध्यक्ष 
२) श्री. एस.डी.सोहोनी, निवृत्त मेजर जनरल सदस्य 
३) श्री. विजय पवार, निवृत्त मेजर जनरल सदस्य 
४) | starrer गिरिधर पित्रे, निवृत्त मेजर जनरल सदस्य 
५) श्री.बी.एस.करपे, निवृत्त कमोडोर. सदस्य 
६) | sit. रविंद्र हेमचंद्र कर्वे, निवृत्त एअर कमोडोर सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय- २०२०/प्र.क्र.४४ /का.२८ 


७ स्टेशन कमांडर, औरंगाबाद सदस्य 
८) | विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद सदस्य 
९) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे सदस्य 
१०) | संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद सदस्य सचिव 


२. या पुनर्रचित नियामक मंडळाची मुदत सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
दिनांकापासून तीन महिने किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, 
राहील. 


३. सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबादच्या अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैनिक 
भत्ता मुंबई नागरी सेवा नियम, खंड-२ मधील परिशिष्ट ४२-ओ, यातील सेक्हन-१ मधील १(१) (बी) 
च्या तरतुदीनुसार व वित्त विभागाच्या क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.०३/०३/२०१० च्या 
शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय राहील. नियामक मंडळाच्या बैठकीसाठी स्थानिक सदस्यांचा 
प्रवासभत्ता बिलावर प्रतिस्वाक्षरी करण्यास नियामक मंडळाच्या सदस्य सचिवांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक-ए-५, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (६०) इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम (२००) इतर कार्यक्रम (००) (०५) सेवा पूर्वाध्ययन संस्था, 
(२२३५००७१) योजनेत्तर” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०६०४१५५९१३९८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिलीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sarita Rishi Bandekar - 


D e S h mM Uu k h ह पि वतच्या SbfBB29c64d6c44e 


(स.रि.बांदेकर-देशामुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री, माजी सैनिक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, माजी सैनिक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा)महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा)महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
७. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबा/पुणे/कोकण/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
८. संचालक,सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा कोषागार कार्यालय,औरंगाबाद. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


९899९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय- २०२०/प्र.क्र.४४ /का.२८ 


१०. संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे-४११ ००१. 
११. प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (9) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
१२. श्री. विनायक गोपाळ पाटणकर, निवृत्त जे.जनरल, विनायक आश्रम,७५९/१५, डेक्कन जिमखाना, 
पुणे-४११ ००४. 
१३. श्री. शशिकांत दामोदर सोहनी, निवृत्ती मेजर जनरल, १७, बळंकार सोसायटी, रणदिप बंगला, 
कर्वेनगर, पुणे-४११ ००४. 
१४. श्री.विजय पांडुरंग पवार, निवृत्त मेजर जनरल,बी-१,१०५४, क्लोव्हर हाईटस, साळुंके विहारसमोर, 
वानोवरी, पुणे-४०. 
१५. श्री.शशिकांत गिरीधर पित्रे, निवृत्त मेजर जनरल,७५, रक्षक सोसायटी, औंध कॅप पुणे-२७. 
१६. श्री. भालचंद्र श्रीनिवास करपे, निवृत्त कमोडोर, १-बी, श्रीपाद अपार्टमेंट,१९ चिंतामणी को. ऑप. हौ. 
सो.बर्वेनगर,पुणे-४११ ०५२. 
१७. श्री.रविंद्र हेमचंद्र कर्वे, निवृत्त एअर कमोडोर, प्लॉट नं.३४, आदर्शनगर हौ.सो.सातारा रोड, 
पुणे-४११ ०३७. 
१८.*स्टेशन कमांडर, औरंगाबाद, स्टेशन हेडक्वार्टर, औरंगाबाद-४३१ ००२. 
१९. वित्त विभाग (व्यय-४,अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
२०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मुंबई. 
२१. निवडनस्ती/का.२८ (दोन प्रती). 
टिपः पत्राने 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


